वित्तीय वर्ष सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरिता 
दिव्यांग व्यक्तींच्या शासकीय संस्थांचे वेतनेत्तर 
अनुदान या योजनेसाठी निधी खर्च करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन ज्ञापन, क्रमांक :- दिव्यांग-२०२२/प्र.क्र.३४/दिव्यांग कल्याण-२. 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई :- Yoo ०३२ 
दिनांक :- १९ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा : १) दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाचे पत्र क्र: दिकआ / लेखा-/सु. तरतुद मागणी /२०२२- 
२३/२३१६, पुणे दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०२२, 
2) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं - २०२२ / प्र. क्र. ४३ / अर्थ-३, 
दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२. 


ज्ञापन :- 


आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०२२ 
च्या पत्रांस अनुसरुन दिव्यांग कल्याण SYA SAAT राबविण्यात येणाऱ्या खालील योजनांकरीता निधी खर्च 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र. लेखाशिर्ष तपशिल सुधारीत आयुक्‍तालयास खर्चास 
अतीच प्रशासकीय मान्यता 
ल्पीय तरतूद 
देणेबाबतची तरतूद. 
अनिवार्य खर्चाच्या योजना 
गि 2 3 a a 
iy जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने शासकीय 2683.00 1130.00 
संस्थांचे परिरक्षण (अनिवार्य) (22352822) 31- 
सहाय्यक अनुदान वेतनेत्तर. 
२ | जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने शासकीय 2772.00 1160.00 
संस्थांचे परिरक्षण (अनिवार्य) (22352631) 31- 
सहाय्यक अनुदान वेतनेत्तर. 
3 | जिल्हा परिषदांना आस्थापना शासकीय 6086.00 2560.00 
संस्थांचे परिरक्षण (अनिवार्य) (22352842) 31- 
सहाय्यक अनुदान वेतनेत्तर. 
४ | जिल्हा परिषदांना आस्थापना शासकीय 4671.00 1960.00 
संस्थांचे परिरक्षण (अनिवार्य) (22352851) 31- 
सहाय्यक अनुदान वेतनेत्तर. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दिव्यांग-२०२२/प्र.क्र.३४/दिव्यांग कल्याण-२ 


५ | अपंगव्यक्‍तींसाठी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 660.00 280.00 
केंद्र, वर्धा ( अनिवार्य) (22352869) 31- 
सहाय्यक अनुदान वेतनेत्तर. 
कार्यक्रम खर्चाच्या योजना 
६ | (05)(20) शारिरीक दृष्टया अपंग व्यक्‍तींना 2952.00 1240.00 


मार्गदर्शन करण्यासाठी कायदे विषयक सल्ला 
(कार्यक्रम) (22352958) 


७ | (08)(06) शारिरीकदृष्टया अपंगांना शिष्यवृत्त्या 82965.00 34850.00 
q औद्योगातील प्रशिक्षण कार्यक्रम) 
(22352733) 34, शिष्यवृत्या व विद्यावेतने. 


८ | (08)(09) 8 वी पर्यंतच्या शारिरीक दृष्टया अपंग 53892.00 22630.00 
विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारच्या शिष्यवृत्या 
(कार्यक्रम) (22352762) 34 शिष्यवृत्या / 
विद्यावेतने. 


९ | (08)(10) लघु उद्योगासाठी शारिरीक दृष्टया 31320.00 13150.00 
अपंग व्यक्‍तींना वित्तीय सहाय्य (कार्यक्रम) 
(22352771) 31, सहायक अनुदाने. 


| (05) अपंग-अव्यंग व्यक्तींच्या विवाहास 62640.00 26310.00 
प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची योजना 
(मुबई शहर व उपनगरे वगळून राज्यक्षेत्र) 
(कार्यक्रम) (2235बी488) 50, इतर खर्च 


| (05) (08) 8 वी पर्यंतच्या शारिरीकदृष्ठया अपंग 4777.00 2010.00 
विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारच्या शिष्यवत्त्या 
(कार्यक्रम) 34, शिष्यवृत्या/विद्यावेतने 
(22350982) 


१२ | (05)(09) लघु उद्योगासाठी शारिरीकदृष्ठया 100.00 40.00 
अपंग व्यक्‍तींना वित्तीय सहाय्य (कार्यक्रम) 31, 
सहाय्यक अनुदाने (22351737) 


१३ | (05)(23) अपंग-अव्यंग व्यक्तींच्या विवाहास 150.00 60.00 
प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची योजना 
(मुंबई शहर व उपनगरे) कार्यक्रम) 
(2235बी479) 50, इतर खर्च 


2. सदर निधी खर्च करण्यासाठी आयुक्‍त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून राहतील. 
३. नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्त विवरणातीळल रकाना ४ मधील निधी खर्च करावा. सदर निधी खर्च 


झाल्यावर त्याबाबतचे विवरण व उपयोगिता प्रमाणपत्र ०१ महिन्याच्या आत न चूकता शासनास सादर करण्यात 
यावे. 

४. नियंत्रक अधिकारी यांनी निधी खर्च करताना शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दिनांक ०४ एप्रिल, 
२०२२ मधील बाबींची पूर्तता करण्याची दक्षता घ्यावी. सदर योजनेचा निधी वितरीत करताना आयुक्त, दिव्यांग 
कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उपयोगिता प्रमाणपत्रे तपासणीच्या अधिन राहून निधी 
वितरीत करावा. 

प्‌. ज्या उद्देशासाठी निधी / अनुदान मंजूर आहे त्या व्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी खर्च करता येणार नाही. 
तसेच इतर लेखाशीर्षाकडे निधी वळता करता येणार नाही. 


पृष्ठ 3 पैकी 2 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दिव्यांग-२०२२/प्र.क्र.३४/दिव्यांग कल्याण-२ 


दिर 


प्रत, 


९ 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२१०१९१७०२०२२९२२ आहे. हे ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


RAJESH BHASKAR : 


GAIKWAD 


(रा. भा. गायकवाड ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
प्रधान महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 


. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग. 


सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 


१०. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 


१२. वित्त विभाग (व्यय-१४ / अर्थसंकल्प-३/७, अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 


१३. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवड नस्ती /दि.क.२. 


पृष्ठ 3 पैकी 3 


